सन 2020-29 मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या 
शेतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची अर्थसहाय्य 
(२४२५ २४१७) (Unconditiona/) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स, 
मंत्रालय , विस्तार , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१मार्च , 2029. 


संदर्भ :- 9) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- 
नाफेड खरेदी/जाहिरात/२०२०-२१/२५३ , दिनांक २२ सप्टेंबर,२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक :- अर्थसं - २०२०/ प्र.क्र.६४/ 
अर्थ-३ , दिनांक १५ मार्च, २०२१. 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
क्रमांक : सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स, दिनांक ३० मार्च , २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णय दिनांक ३० मार्च, २०२१ अन्वये हंगाम 
२०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० पर्यंत किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने 
खरेदी याबाबत वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी पणन 
महासंघास रुपये ५०.०० लाख ( रुपये पन्नास लाख फक्‍त ) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास 
मान्यता देण्या आली आहे. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ मधीळ ओळ 
क्रमांक १ मध्ये रुपये ५०.०० लाख (रुपये एक पन्नास लाख BHF ऐवजी रुपये ५०.०० 
लाख (रुपये पन्नास लाख फक्त) असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२१०३३१११३८३७७००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sunanda M Ghadyale 
M DN: OPE ‘TION MARKETING & 
unanda 72 शड ळव 
2.5. 51 5d80ba9edecaf650dad6e83 
Ghadyal 


204d8bb4040bf2c6c2470d0f2 
=Sunanda M Ghadyale 
.31 11:45: '30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मंत्री (सहकार, पणन ) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


ल 


4 


an 


अपर मुख्य सचिव ( वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय,मुबई 

प्रधान सचिव(पणन), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

लेखा कोषागार अधिकारी , पुणे. 

अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


&. 


(शड 


2) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 


SS > *-> ६->* > ६-- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


